


माक 


संपली 


१८६९ 
नेल्सन, चित्र 


च 
र 





९6र 


जून १९ 
गल्ामी 
बसे 


जनटीन्थ 


जेव्हा 





जनटीन्थ 
€र 


जून १९,१८६५ 


जेव्हा गुलामी संपली! 
मराठी : अश्‍विनी बर्वे 











1" 
७ 


वि 
क्क 


बक4223:2त््या 
कभ ९: 30006 


"न्य 


६, 


टेक्सासमधला एक गरम दिवस. 


, टेक 


है 


जून, १८६५ 


हा १९ 


चमकणारे निळे आकाश सजवले होते. 


ढगानी 


गैल्वेस्टन शहराच्या बाहेर एका शेतामध्ये, एक 


गै 
माणस 


नांगरत होता. 


ग 


स मक्‍याचे शेत ना 


९२ 


पाच मैत्र 


लाकडं फोडत होता. 


एक मुलगा 


द्र, 
जवळच एक महिला फरशी स्वच्छ करत होती. 


काढत होती. 


तिची बहीण गोठ्यात गायीचे दूध 


दिवसासारखा वाटत होता. 


सामान्य दिवसासारख 


ठ 


तो दिवस एक सामा 








मग गैल्वेस्टन शहरात एक संदेश आला. 


तो संदेश शहरातून एका कानापासून दुसऱ्या 
कानापर्यंत पोहचत होता. 

संदेश, घोडेस्वारांच्या द्वारे ग्रामीणभागात 
पोहचवला जात असे. 


हक 


व्हागन किवा पायी लोक दूरपर्यंत नेत असत. 


लोक यासाठी धावत होते कारण तो संदेश 
महत्वपूर्ण होता. 





जेव्हा बातमी मक्‍याच्या शेतातल्या मजुरापर्यंत 
पोहचली, तेव्हा त्याचे गाल अश्रूंनी भिजले. 


पाच मैल दूर, तरुण लाकडतोड्या आपली 
कुऱ्हाड एका लाकडात अडकवली आणि मग तो 


आपल्या वडिलांना मिठी मारायला धावला. 


जवळच असणाऱ्या महिलेने फरशी रगडणे बट केले 
आणि ओल्या फरशीवर खुशीने नाचू लागली. 


तिच्या बहिणीने दुधाची बादली पाडली आणि 
आपल्या गुडघ्यांवर पडली. 


जशी ही बातमी पूर्ण टेक्सासमध्ये पसरली आहे, 
लोकांनी काम बंद केले आणि आनंदाने नाचू लागले. 








हे पुरुष, महिला आणि मुलं सामान्य मजूर नव्हते 
ते काळे गुलाम होते. 


१९ जूनला बातमी मिळाली, त्यांचे जीवन 
मेहमीसाठी बदलली. 


त्या दिवशी, जनरल गॉर्डन ग्रेजर, गैल्वेस्टन 
पोहचले. 


त्यांनी राष्ट्रपती अब्राहम लिंकनचा एक आदेश 
वाचला. 





आदेशात सांगितत्रे होते की आता गुलाम स्वतंत्र 
झाले. 





ती चांगली बातमी होती, पण ती जुनी होती. 

राष्ट्रपती लिंकन यांनी १८६३ मध्ये आदेश दिला 
होता. 

पण काही ठिकाणी गुलामांना तो आदेश त्वरित 
सांगितला गेला नव्हता. 

हा आदेश टेक्ससासच्या गुलामांपर्यंत पोहचायला 
दोन वर्षे लागली. 


शेवटी जेव्हा लोकांनी आदेश ऐकला तेव्हा 
गैल्वेस्टनच्या रस्त्यावर अश्वेत लोकांचा आनंदाचा 
आवाज घुमू लागला. 

“आता आपण स्वतंत्र आहोत! आता आपण 
मुक्‍त आहोत!” 





अचानक तुम्ही एखाद्या जनावरासारखे एका 
शिकाऱ्याच्या जाळ्यात फसतात. 

मग तुम्हांला एका जहाजाच्या तळघरात इतर अनेक 
चोरलेल्या लोकांबरोबर ठेवले जाते. 

आणि तुम्हांला एखाद्या दूरच्या दुसऱ्या देशात नेले 
जाते. 

तुम्हाला "नीलामी ब्लॉक" नावाचा मंचावर नंगे उभे 
राहण्यास मजबूर केले 


ब: मेक 
९८0१९५ 7७? 


हँ 
च 
» कजी 
७ ब 


र) 
* १ कै. 
* 
हि्ऱ अ 
1 


& 
डि ल, 


एखादा माणूस तुमची बोलली लवतो आणि तो तुम्हांला 
खरेदी करतो. 

तो आता तुमचा मालक आहे. आजपासून तुम्ही 
त्याचे गुलाम आहात. आता तुम्हांला त्याचं म्हणनं 
ऐकावं लागेल आणि आता तो त्याला वाटेल ते 
तुमच्याकडून करून घेऊ शकतो. तो तुम्हांला साखळीने 
बांधू शकतो, चाबकाने मारू शकतो, तो तुम्हांला जिवंत 
मारू शकतो. 





तुम्ही परत कधीही आपले घर किवा परिवार बघू 
पण काळे लोक गुलाम कसे झाले? शकणार नाही. 


कल्पना करा तुम्ही बाहेर खेळत आहात. 


१६२१ पासून सरु होऊन ही गोष्ट लाखो 
आफ्रिकी लोकांच्याबाबत घडली होती 

त्यांना उत्तरी अमेरिका आणि इतर स्थानांवरून 
ग॒लामांच्या रुपात आणले गेले 


अमेरिकेचे लोकांना गुलाम का हवे होते? 
उत्तरी अमेरिकेतले लोकांना घरेलू नोकर आणि 
आपल्या शेतात मजूर हवे होते. 


काही दक्षिणी अमेरिकी लोकांना, लागवडीसाठी 
काही मजुरांची गरज होती. 


कापूस, तंबाखू, मक्का आणि इतर पिकांची 
मोठी लागवड होती. 

बागायतदार पैसा कमावण्यासाठी ती पीके 
विकत असत. 

मालक आपली कमाई खूप वाढू शकत्रे असते 
जर त्यांना आपल्या मजुरांना मजुरी दयावी 
लागली नसती तर. 

शेताचे मालक आपल्या गुलामांना वेतन देत 
नसत. 








युद्ध, १८६१-१८६५ 


कोणालाही गुलामी पसंद नव्हती. 

उत्तरेतले खूप लोक आणि दक्षिणेतले काही लोक 
गुलामांना मुक्‍त करू इच्छित होते. 

त्यांना गुलामी प्रथा चुकीची वाटत होती, 
आणि ते त्या विरुद्ध आपत्रा आवाज उठवत होते. 
ते सर्व लोकांना एक समान मानत असत. 


पण अधिकांश दक्षिणवासीनां गुलामी नष्ट व्हावी असे 
वाटत नव्हते. 


गुलामांच्या शिवाय त्यांचे पीक कोण काढेल आणि 
लाकडं कोण फोडेल? 

त्यांचा स्वयंपाक कोण करेल आणि त्यांची घरं कोण 

स्वच्छ करेल? 

त्याच बरोबर काही गोऱ्या लोक असं मानत की ते 
अश्वेत लोकांपेक्षा उत्कृष्ट आहेत. 


ते अश्वेत लोकांना समान मानत नसत,म्हणून त्यांच्या 
म्हणण्यानुसार गुलाम स्वतंत्र होण्यास पात्र नाहीत. 





उत्तरेच्या नेत्यांनी हार मानली नाही,आणि 
दक्षिणे कडची राज्य टस-से-मस झाले नाही. 


शेवटी, दक्षिणी राज्यांच्या समुहाने निर्णय 
घेतला ते आता संयुक्‍त राज्याचा हिस्सा राहणार 
नाही. 


ते अमेरीकेपासून वेगळे झाले आणि त्यांनी 
अमेरिकेच्या संघीय-राज्यांचे (कॉन्फेडरेट-स्टेटस) 
गठन केलं. 


न । अ. ८” > 
रि व 4 क.) ह «_% ग श्र 
शि रि ळक न. वक्त १-२ कशि > . ४६.४ 
क न्य व शि शि 


कँतन्ल ल र री 
१... प बडे च क्क 


आता देश टोन भागात वाटला गेला, दक्षिणेत 
कॉन्फेडरेट आणि उत्तरेत यूनियन. 


१२ एप्रित्,१८६१ ला दोन्ही पक्षांच्या सेनेने 
आपापसात लढाड़ सुरु केली. 


एका गृहयुद्धाची सुरुवात होती. 








स्वातंत्र 


१ जानेवारी १८६३ ला राष्ट्रपती लिंकन यांनी 
"मुक्तीची उद्घोषणा" (एमैनसीपेशन प्रोक्लामेशन) 
नावाच्या एका विशेष आदेशावर हस्ताक्षर केले. 

या मुक्‍ती पत्रानुसार - संघीय (कॉन्फेडरेट) 
राज्यांमध्ये गुलाम “आता नेहमीसाठी स्वतंत्र" झाले.. 

पण काही बागायतदार मालकांनी आपल्या 
गुलामांना राष्ट्रपती लिंकनच्या आदेशाबाबत कळवले 
नाही. 

त्यांना वाटे की गुलामांनी त्यांच्यासाठी काम करत 
राहिले पाहिजे. 


जेव्हा मालकांच्या लक्षात आले की दक्षिण युद्ध 
हार जाईल, तरीही त्यांची लालसा होती अजून एक 
पीक त्यांना मोफत हवे. 
पण जसे उत्तरेचे यूनियन सैनिक दक्षिणेत गेले 
त्यांनी तिथल्या गुलामांना ही बातमी दिली. 


त्यानंतर दक्षिणेच्या गुलामांनी, इतर गुलामांमध्ये 
ही बातमी पसरवल्री. 

युद्ध जिंकण्यासाठी मदत करण्यासाठी हजारो 
मुक्‍त गुलाम उत्तर यूनियनच्या सेनेत सामील झाले. 





टो. - 
र ३ (>. *< क. ८.६ (1 


द्य 221/-7/*) 
1.) > *51॥7..” * 
«र १» ३ शत 
क्ट शस्र ब. हट ल्य ब |“) “१ >> बहे ह. ज्र 
3 “नक ९«. १७% ४ क॑. अ नव “५०६ ट् ज्ञ. ७५७५, 4-्ी. 
कं ग के क १ क्क ह 






नत, आह. 3 त क्ज 


















काही टेक्सासच्या गुलामांनी, स्वतंत्रतेच्या बाबत 


शेवटी एप्रिल १८६५ मध्ये, उत्तर 
कहाण्या ऐकल्या, पण त्या खऱ्या आहेत याबद्दल 


गृहय॒दध जिंकलं. 
त्यांना खात्री वाटली नाही.. प णक 
या युद्धात उत्तर आणि दक्षिणचे ७००,००० 


पेक्षा अधिक लोक लढाईत मारले गेले. 


१९ जूनला यूनियनचे जनरल ग्रॅंजर 


गुलामांना सावध राहयचे होते. 


जर त्यांनी स्वातंत््रयाचा एकजरी बोलला असता 


तरी त्यांच्या मालकांनी त्यांना शिक्षा दिली असती. तीरी 
र र स्वतंत्रतेची बातमी घेऊन गैल्वेस्टनला पोहचले. 


टेक्सास हे शेवटचे राज्य होते, जिथं ही 
घोषणा ऐकवली गेली. 


शेतातन पळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गल्रामांची 
जोरदार पिटाई झाली असती नाहीतर त्यांना जीवे 
मारले गेले असते. 


ते केवळ प्रतीक्षा आणि आशा करू शकत होते. 





आता गुलाम नाही! 
सगळ्यांनी त्या घोषणेवर विश्‍वास ठेवला नाही. 


आफ्रिकन लोकांना प्रथम गुलामांसारखे पकडून 
उत्तर अमेरिकेत आणून आता २०० पेक्षा अधिक काळ 
होऊन गेला होता. 


१८६५ पर्यंत, उत्तर अमेरिकेमध्ये सगळ्यात अधिक 
गुलाम ते लोक होते, जे अमेरिकेत जन्माला आले 


त्यांना केवळ गुलामीचे लाचार जीवनच माहीत 
होते. पण मग, एका क्षणात ते स्वतंत्र झाले. 


मग जेव्हा गुलामांना सत्य समजले,तेव्हा त्यांनी 


आपल्या मालकांच्या साठी काम करणे बंद केले.. 
क्षण भीतीदायक आणि अद्भुत होता. 


आता ते स्वतत्र होते. 


ते हसले आणि रडले, ते ओरडले आणि त्यांनी 
देवाची प्रार्थना केली. 


ते नाचल्रे-गयात्रे, एकत्र आत्रे आणि एकमेकांना 
भेटले. 


त्यांनी स्वतंत्र अमेरीकेनांच्या रुपात आपल्या नवीन 
जीवनाची कल्पना केली. 


पर्वीच्या काही गललामांनी आपल्या पाठीवर फक्‍त 
आपले कपडे घेतले आणि ते मळा सोडून निघाले. 


त्यांना माहीत नव्हते की ते कठे जात आहेत. ते 
आता कुठेही जायला स्वतंत्र होते.हा विचार करूनच ते 
खश होते. 

काही लोकांनी आपल्या प्रियजनांचा तपास केला 
ज्यांना दुसऱ्या बागायतदारांना विकले होते 


काही आपल्या परिवारांना जाऊन भेटले. 


काहींना तर खूप शोधल्यानंतर आपले आई-वडील 
किवा मुलं भेटली. 








काही गुलामांना शहरात नोकरी मिळाली. 


पण काहींना तिथं नोकरी मिळाली नाही, कारण 
गोऱ्या लोकांनी अशश्‍वेत लोकांना कामावर घेतले नाही. 


खप सारे लोक लागवड करण्यासाठी थांबतल्रे, कारण 
त्यांच्याकडे कठे जाण्यासाठी ठिकाण नव्हते. 
गुलाम लोक स्वतंत्र तर झाले होते, पण तरी पण 
अश्वेत अमेरिकी लोक अधिक काळपर्यंत समान 
अधिकारांसाठी संघर्ष करत होते. 
तरीपण, गुलामीचा शेवट त्यांच्यासाठी खूप आनंदाचा 
आणि उत्सव करण्याचा होता. 








१९ जून, १८६६ला, स्वतंत्रच्या बाबत कळल्यावर एक 





वर्षाने, पूर्वीचे गुलाम उत्सव साजरा करण्यासाठी एकत्र 
आले. 


गैल्वेस्टन शहर, संगीताने जिवंत झाले. भाजलेले 
मासाच्या गोड वासाने हवा सुगंधित झाली. 





टेक्सासचे अशश्‍वेत लोकांनी त्या दिवशी सगळ्यात 
“माझ्यासाठी आता कोणती गुलामीचा साखळी 


नाही. अजून नाही, अजून नाही.” 


चांगले कपडे घातले. 


ते एकत्र आले आणि एकमेकांना भेटले. च 
त्या दिवशी उत्सव साजरा करण्यासाठी लोकांनी 


त्यांनी बातम्या सांगितल्या आणि कहाण्या 
न लनन की _ी भै समारंभ, पूजा, सेवा आणि परेड मध्ये भाग घेतला. 


ऐकवल्या. 


त्यांनी स्वतंत्रताचा उत्सव साजरा करतांना 
आध्यात्मिक गीत गायले. 





हा टेक्सासमध्ये १९ जूनच्या काही 
समारंभामधला प्रथम होता. 


जेव्हा अश्वेत टेक्सन दुसऱ्या राज्यात गेले, 
तेव्हा ते ही परंपरा आपल्या बरोबर दुसऱ्या 
राज्यात घेऊन गेले. 

पण १९ जून, शेवटी 


सगळ्यात आधी, टेक्ससने या स्वतंत्रता 
दिवस, मुक्ति दिवस फक्त १९ जूनला असेल 
असे म्हटले. 


जस जशी वर्षे निघून गेली आणि 
स्वतंत्रतेच्या कहाण्या ऐकवल्या गेल्या आणि 
मग परत सांगितल्या गेल्या, तेव्हा जून आणि 
१९ तारीख एक दुसऱ्यात मिसळून "जूनटीन्थ” 
झाले. 





आज, जूनटीन्थ, १८६६चा पहिला वार्षिक दिन 
म्हणून साजरा केला जातो.. 


बागेत, चर्च मध्ये, शाळेत पिकनिक 
करण्यासाठी सगळ्या रंगाचे लोक येऊन 
पोहचतात. 


भाजलेल्या मासाचा गोड सुंगध हवेत पसरतो. 


बटाटयाचे सलाड, भाजलेला मका, बिस्कीट, 
घरी केलेले आईस्क्रिम, केक, खीर आणि 
खरबूज टेबलवर ठेऊन सजवले जाते. 


रेड वेलवेट केक आणि रेड सोडा पॉप त्या 
दिवशीचा पारंपरिक पदार्थ आहे. 


लाल रंग, त्या सगळ्या लोकांचा सन्मान 
करतो, ज्यांचे रक्‍त गुलामीत आणि स्वतंत्रतेच्या 
संघर्षात वाहिलं होतं. 








्ी व्य क ९. ची "क 
* >: ८ शड शर 
| "शं ->्टे 9 2 - & ण वि 





उत्सवाची परेड शहरातील सस्ते संगीताने 
आणि नृत्याने भरून गेले. 


एका सजवलेल्या नावेवर स्वार होऊन 
"मिस जूनटीन्थ" लोकांकडे बघून हात हलवते. 
काळे काउ-बॉय आणि काउ-गर्ल घोड़यांवर लोक रस्त्यांवर फिरत, ते स्वतंत्रता आणि 


स्वार होऊन शहरातून जात. देशभक्तिची गाणी गात होते. 





पं 18 
0 ष्र 
ह 1. 
ण प्र र 
: शि, छि एं 
ही अ, ती | टू 
जि 0 ७ ६ 
७ ४” (- छि पज 
ह आण आ? 
वि [जा 0 । 
2 1 2 ७? 46 
11 -्ा ॥७ (ए स्य 
क ४ ण 8 
फे (» टं कि 
तफ -, (४? 
रि क 
॥0७/ ए 
कन 
* 9 (जं -ः 
1; कः 
छि८ नप र 
8 ७2 धुऊ 
र्त्ऱरं > & 
ड़ छि 
वा 
टि टु 
पॅट वु कट 
|» ् >» 
४) & शठ णि 


मुक्ति उद्घोषणेची पूजा सेवा आणि वाचन 
जूनटीन्थचा महत्वपूर्ण भाग आहे. 

वकता, गुलामी आणि स्वातंत्र्याची कहाणी परत 
परत सांगत. 

ते तो किस्सा ऐकवत की शेवटी टेक्सासच्या 
गुलामांना मुक्तीची बातमी सगळ्यात शेवटी का 
मिळाली? 

एका दंतकथेनुसार मुक्ति उद्घोषणेबरोबर जो 
पहिला दूत पाठवला होता त्याची रस्त्यात हत्या 
झाली होती. 

आणि दुसऱ्या कहाणीनुसार त्याला प्रवासासाठी एक 
खूप हळू चालणारे खेचर दिले होते. 

लोक हसत, पण उशिरा पोहचणाऱ्या या महत्वपूर्ण 
बातमीचे खरे कारण कोणी विसरत नसे. 

कोणीही विसरत नसे की जूनटीन्थ केवळ मोज- 
मस्ती करण्याचा दिवस नाही. 


तो जुने दुःख लक्षात ठेवण्याची सुद्धा वेळ आहे. 








ही 
र“ 


ल क शट 9 र 


व 


संयुक्‍त राज्य अमेरिकेत जवळजवळ प्रत्येक 
ठिकाणी जूनटीन्थ साजरा केला जातो. 


टेक्सासचे सरकारने १ जानेवारी १९८० ला,तो 
दिवस राजकीय सुट्टी म्हणून घोषित केला. 


फ्लोरिडापासून अलास्का, कॅलिफोर्नियापासून 
न्यू जर्सी पर्यंत, देशभरातले इतर राज्यांनी या 
उदाहरणाचे अनुकरण केले. 


"४१%. 
धर 


ग वी ४. अ च, 
-« वळ भी 
ग चि हि 
णि ध त क 
र. क ७२९-.%&/६-.'% 
५४3: 
> रि री न 
का २. वि क व 
कि कि . | ह. >. शे भ्र गि 
हि , १.” ४ हि ग... 
१ किं 7”. अ * क 
शि दो * वि » ।_ नु. ध् 
ह... शके. 1 की ही. ह व वी दड टु 
हा... टे ५ ओक *_ $ 
र बह *-.. “. “'ृ*« रा 
१ ७-४ ९३१ के (२ ह. 
रि ब. 6 तक रि य -र न. ५. 22. “1 न 
१ - हि 00. आ" ले. ७८. ग) ४७ अ? 
मू, 7*्द 6. च्टृ ०७%. १ 9,” कि गि 
| 1 ट्‌ 
“ जू भ ग ग त भे ग 
ग । क. चि क & व च ह... 
५-४ ५ 3.०. 4“.”» 
“क भे ७. ४३ "४. (> | ही. ४२ आवि 
ह 33 ल. १३ “ही” ०. 1“ ह. “ 
ल... " हा - रि ७ > 
2.१० ह, 
“ चा” गि कू. होत. २ 3 - १). ७. पस 
१. ७“ १ त च ७ कि.) 61 अ > व 
चा -. हे. *. टु 3... ७... च. 
& ऱ 0. 0. 0038 » पी ॥ दर्ब.. १ 
या ग व क त. आ. १ डू र व, हक 
1... भे र ह. नज * र्ट ह शै. २ र ज़ / कच्या 
&. त क. ७... ३६... त. ५ , आ. जौ क. */ 
रं वी ७. १ शं कि 
क «. वि - क्ट व. 0 र | "७५ ४.५९.” १. 
न क २”. /-/ 
७. त क. ४ ० ॥ १. तरवडे ही.” कर 
रि “४ - > व 
शश 





काही लोकांचे म्हणणे आहे की १९ जूनला 
राष्ट्रीय सुट्टी हवी, जशी "थॅक्सगिविंग" किवा 
४ जलै सारखी 


जूनटीन्थ, अमेरिकेत गुलामीचा अंत झाला 
त्याच्या स्तुतीचे गाणं गाण्याचा प्रसंग असतो. 


स्वतंत्रता दिवस 


गुलामीचा अंतचा उत्सव कधी साजरा करावा, 
याबाबत अमेरिकेत वेगवेगळे विचार आहेत.काही लोक 
विचार करतात की तो १ जानेवारी असावा, ज्या 
दिवशी राष्ट्रपती लिंकन यांनी १८६३ रोजी मुक्‍ती 
उद्घोषणा पत्रावर हस्ताक्षर केले होते. दुसऱ्यांना वाटते 
की १८ डिसेंबर १८६५ हा खरा दिवस आहे. या 
तारखेला संयुक्‍त राज्य अमेरिकेच्या घटनेत तेरावे 
संशोधन कायदा झाला. या संशोधनाने सगळ्या 
राज्यांमधली गुलामीची प्रथा समाप्त झाली. मुक्ति 
उद्‌्घोषणेने केवळ संघीय राज्यांमधल्या गुलामांना 
मुक्‍त केले. आणि काही असे लोक आहेत ते त्या 
तारखेचा सन्मान करतात जेव्ह गुलामांना त्यांच्या 
राज्यांनी मुक्‍त केले होते. तुम्ही कोणतीही तारीख 
निवडा, स्वतंत्रतेचा दिवस खरोखरच उत्सव साजरा 
करण्याचा दिवस आहे. 


